RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक ६५ ] 


गुरुवार , डिसेंबर १५ , २०१६ / अग्रहायण २४ , शके १९ ३८ 


[ पृष्ठे २,किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक १०४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विक्रीकर भवन , माझगाव, मुंबई ४०० ०१०, दिनांक १३ डिसेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्रमांक विसआ (मुख्या-१) / पीडब्ल्यूआर/ १००६ / १/ प्रशा. ८. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या 
कलम १० च्या उप -कलम ( ४ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई, हे याद्वारे 
अधिसूचना क्र . ज्येविउआ /( का . व नि . )/ पीडब्ल्यूआर / १००६ /१ / प्रशा. ३, दिनांक ६ ऑक्टोबर २००७ मध्ये, खालील सुधारणा करीत आहेत , 
म्हणजेच : 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूची मध्ये, स्तंभ ( १) मध्ये , अनुक्रमांक १ समोरील स्तंभ ( ३) मधील नोंद क्रमांक १५ मध्ये , 
“ कलम ७० , ” या शब्द आणि अंका ऐवजी "कलम ७० चे उप - कलम (१ ) आणि ( २ ),” हे शब्द , अंक आणि कंस दाखल करण्यात येत 
आहेत . 


राजीव जलोटा , 
विक्रीकर आयुक्त , 


महाराष्ट्र राज्य , मुंबई . 


- 


( १ ) 


भाग दोन 


-१०४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, डिसेंबर १५ , २०१६ / अग्रहायण २४ , शके १९ ३८ 


COMMISSIONER OF SALES TAX , MAHARASHTRA STATE , MUMBAI 


Vikrikar Bhavan , Mazgaon , Mumbai 400 010 

dated the 13th December 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 


No. JC (HQ - 1 )/PWR/1006/1/Adm-8.-In exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) 
of section 10 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Commissioner 
of Sales Tax, Maharashtra State , Mumbai hereby amends the Notification No. SR.D.C. ( A and 
R )/PWR / 1006 / 1 /Adm - 3 , dated the 6th October 2007, as follows, namely : 


In the Schedule appended to the said Notification , in column ( 1 ), against the entry at 
Sr. No. 1 , in column ( 3 ), in the entry at Sr. No. 15 , for the word and figures “ Section 70 ,” the 
words , brackets and figures “ Sub - section ( 1) and ( 2 ) of section 70 ,” shall be substituted . 


RAJIV JALOTA , 


Commissioner of Sales Tax , 
Maharashtra State , Mumbai . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


